प्रकल्प अहवालास मान्यता देण्याबाबत. 
प्रबोधनकार ठाकरे विणकर सहकारी 
सूतगिरणी मर्या., कर्जत, जि. अहमदनगर 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रकल्प -१२१९/प्र.क्र.६१/ टेक्स-१ (ब) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १३ सप्टेंबर, २०१९. 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सुतगि ११९७/प्र.क्र.१९३/टेक्स-१, 
दि.२४.३.१९९९ 
२) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सुतगि १२००/प्र.क्र.१५३/टेक्स-१, 
दि.१३.६.२००० 
३) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सुतगि ११०८/प्र.क्र.९१/टेक्स-१(आ), 
दि.३०.६.२०११ 
४) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सूतगि ३३१६/प्र.क्र.८१/टेक्स-१(आ), 
दि.१०.७.२०१७ 
५) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. धोरण-२०१८/प्र.क्र.१४०१/टेक्स-५, 
दि.१५.२.२०१८ 
६) शासन निर्णय,सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. सूतगि-३३१८/प्र.क्र.१९/टेक्स-१ (ब), 
दि. २.५.२०१८. 
७) शासन पत्र क्र. सूतगि- ३३१९/प्र.क्र.५५/टेक्स-१ (ब), दि. ४.९.२०१९. 
८) आयुक्त वस्त्रोद्योग,नागपूर यांचे पत्र क्र.कार्या ६(४/सुतगि स्थलांतर/७१९५/२०१९, दि. ५.९.२०१९ 
९) आयुक्‍त PAI AMER यांचे पत्र क्र.कार्या ६(१/सुतगि/प्रकल्प/ ७२०४/२०१९, दि. ७.९.२०१९ 


प्रस्तावना :- 

प्रबोधनकार ठाकरे विणकर सहकारी सूतगिरणी मर्या., कर्जत, जि.अहमदनगर (पूर्वीचे 
नाव प्रबोधनकार ठाकरे विणकर सहकारी सूतगिरणी मर्या., सोलापूर, जि. सोलापूर ) या 
सर्वसाधारण प्रवर्गातील सूतगिरणीची दि.२.५.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये शासन 
अर्थसहाय्यासाठी निवड करण्यात आली आहे. त्यानंतर शासन पत्र दि. ४.९.२०१९ अन्वये 
सदर सूतगिरणीच्या ता. कर्जत, जि. अहमदनगर येथे स्थलांतरास विशेष बाब म्हणून मान्यता 
देण्यात आली. शासनाने दिनांक ३०.६.२०११ च्या शासन निर्णयान्वये, राज्यातील सहकारी सूत 
गिरण्यांच्या प्रकल्प अहवालाची सुधारीत किंमत रु.६१७४.२४ लाख इतकी निश्चित केली आहे. 
त्यानुसार या सुतगिरणीने महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रोद्योग महासंघ, मुंबई यांचेकडून 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकल्प -१२१९/प्र.क्र.६१/ टेक्स-१ (ब) 


५:४५:५० या आकृतीबंधानुसार 24200 चात्यांचा प्रकल्प अहवाल तयार करुन घेतला असून 
आयुक्‍त वस्त्रोद्योग, वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी दि. ७.९.२०१९ च्या 
पत्रान्वये सदर प्रकल्प अहवाल सुकाणू समितीच्या मंजूरीसाठी शासनास सादर केला. सुकाणू 
समितीच्या दिनांक ९.९.२०१९ रोजी झालेल्या बैठकीत प्रबोधनकार ठाकरे विणकर सहकारी 
सूतगिरणी मर्या., कर्जत, जि.अहमदनगर या सूतगिरणीच्या प्रकल्प अहवालात दर्शविलेल्या 
किंमतीबाबत चर्चा करुन सूतगिरणीच्या ५:४५:५० या आकृतीबंधानुसार असलेल्या प्रकल्प 
अहवालाची रु.६१७४.२४ लाख किंमत समितीने मान्य केली. त्याअनुषंगाने प्रबोधनकार ठाकरे 
विणकर सहकारी सूतगिरणी मर्या., कर्जत, जि. अहमदनगर या सूतगिरणीच्या रु.६१७४.२४ 
लाख एवढ्या प्रकल्प किंमतीस मंजूरी देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

प्रबोधनकार ठाकरे विणकर सहकारी सूतगिरणी मर्या., कर्जत, जि. अहमदनगर (पूर्वीचे 
नाव प्रबोधनकार ठाकरे विणकर सहकारी सूतगिरणी मर्या., सोलापूर, जि. सोलापूर) या खुल्या 
प्रवर्गातील सहकारी सुतगिरणीची शासन निर्णय, दि. २ मे, २०१८ अन्वये शासन 
अर्थसहाय्यासाठी निवड करण्यात आली आहे . सदर सूतगिरणीची प्रथमच प्रकल्प अहवाल 
किंमत निश्चित करण्यात येत असून शासन निर्णय दि. ३०.६.२०११ अन्वये निश्चित केलेल्या 
रु.६१७४.२४ लाख इतक्या प्रकल्प अहवाल किंमतीच्या मर्यादेत या सूतगिरणीच्या २५२०० 
चात्यांच्या प्रकल्पास, त्या त्या बाबींसाठी मंजूर कमाल मर्यादेपेक्षा जास्त होणारा खर्च गिरणी 
स्वनिधी उभारुन करेल या अटीवर सदर सूतगिरणीच्या ५:४५:५० या आकृतीबंधानुसार 
रु.६१७४.२४ लाख इतक्या प्रकल्प किंमतीस खालील अटी व इातींच्या अधीन राहून याद्वारे 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


१) सूतगिरणीच्या कामासाठी कालबध्द कार्यक्रम (Time bound Program) आखून 
घ्यावा व त्यानुसार सूतगिरणीची उभारणी विहित कालावधीत करावी. 

2) शासन निर्णय दि.२४.३.१९९९ मधील सूतगिरणी परतफेडीस पात्र 
होण्याबाबतच्या अटीमध्ये दि.१०.०७.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये सुधारणा 
करण्यात आली असून सदरची सुधारणा या सूतगिरणीसाठी बंधनकारक 
राहील. 

३) सूतगिरणीस निधी उभा करण्यासाठी कोणती बँक कर्ज देणार आहे, त्या बँकेचे 
कर्ज मंजूर करण्यात येत असल्याबाबतचे पत्र सादर करावे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकल्प -१२१९/प्र.क्र.६१/ टेक्स-१ (ब) 


2. 


8) 


4) 


&) 


सूतगिरणीच्या कामकाजावर व प्रकल्प उभारणीवर लक्ष देऊन त्याबाबतचा 


तिमाही प्रगती अहवाल आयुक्‍त (TATA), नागपूर यांनी विहित विवरणपत्रात 


शासनास सादर करावा. 
सूतगिरणीचा प्रकल्प एक पथदर्शक प्रकल्प म्हणून उभा राहील याबाबत 


सूतगिरणीने तसेच आयुक्‍त (वस्त्रोद्योग) , नागपूर यांनी दक्षता घ्यावी. 


सदर सूतगिरणी सर्वसाधारण प्रवर्गातील असून शासनाने भविष्यात काही 
HEV ATT घातल्यास त्या या सूतगिरणीवर बंधनकारक असतील. 
प्रबोधनकार ठाकरे विणकर सहकारी सूतगिरणी मर्या.कर्जत, जि.अहमदनगर या 


सूतगिरणीचे सभासद भागभांडवल व शासकीय भागभांडवल यांचे प्रमाण १:९ असे राहील . 


त्यानुसार सूतगिरणीने पुढीलप्रमाणे निधी उपलब्ध करावयाचा आहे. 


(रुपये लाखात) 
अ) सभासद भाग भांडवल (4%) रु.३०८.७१ 
ब) 'शासकीय भागभांडवल (४५%) रु.२७७८.४१ 
क) दीर्घ मुदती कर्ज (40%) रु.३०८७.१२ 
एकूण रु.६१७४.२४ 


सदर सूतगिरणीचा प्रकल्प किंमतीचा बाबनिहाय तरतुदीचा तपशील खालीलप्रमाणे राहील व 


त्या मर्यादेत गिरणीने खर्च करणे गिरणीस बंधनकारक राहील. 


(रुपये लाखात) 

अ.क्र तपशील प्रकल्प अहवालानुसार मंजूर खर्च 
हह जमीन व जमीन विकास ५८.०६ 
२ फॅक्टरी व इतर बांधकाम १२१५.३० 
३ प्लॅट अन्ड मशिनरी ३१०२.७८ 
४ इतर कायम मालमत्ता ८४५.०० 
५ स्टोअर्स अँन्ड स्पेअर्स ६१.०० 
६ प्रिऑपरेटीव्ह खर्च २०८.१६ 
७ कॉन्टीन्जन्सी २७३.७७ 
८ मार्जीनमनी ४१०.१७ 
एकूण ६१७४.२४ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकल्प -१२१९/प्र.क्र.६१/ टेक्स-१ (ब) 
३. सूतगिरणीने रु.६१७४.२४ लाख इतक्या किंमतीमध्ये प्रकल्पाची उभारणी पूर्ण करावी . 
शासनाकडून देय भागभांडवलाची रक्‍कम निधीच्या उपलब्धतेप्रमाणे देण्यात येईल . प्रकल्प 
पूर्ण करण्यासाठी वरीलप्रमाणे त्या त्या प्रयोजनासाठी मंजूर किंमतीपेक्षा जास्त रक्‍कम खर्च 
झाल्यास जास्तीची रक्‍कम सूतगिरणीने स्वनिधीतून उभी करणे आवश्यक राहील . प्रकल्पावर 
होणारा अतिरिक्त खर्च सूतगिरणीला स्वत: करावा लागेल. तसेच यंत्रसामुग्री खरेदी व स्थापत्य 
बांधकामासाठी शासन निर्णय दि.१५.६.२००६ व दि.२८.३.२०१८ नुसार मान्यता घ्यावी . 
गिरणीच्या संचालक मंडळाने गिरणीच्या खर्चावर कडक नियंत्रण ठेवावे व अनावश्‍यक खर्च 
टाळावा. 
8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 209808 949942 94202 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


Digitally signed by Prasenjeet Karlek 


Prasenjeet 111101 eran 


t=Maharasht 
2.5.4.20=d219c43caa42a6d2c1 1a62256b2ff3ad939a420c9F 


Karlekar Pos 3:5494 


asi 
Date: 2019.09.16 12:04:30 +05'30' 


(प्रसेनजीत SRSA) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

सचिव (वस्त्रोद्योग, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५. AAT TSIM, वस्त्रोद्योग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

६. जिल्हाधिकारी, अहमदनगर 

. प्रादेशिक उप आयुक्त, वस््रोद्योग, मुंबई. 

८. जिल्हाउप निबंधक, सहकारी संस्था, अहमदनगर 

९. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रोद्योग महासंघ, मुंबई 

१०. कार्यासन अधिकारी १६-स /सहकार, पणन व gale विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

११. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई (२ प्रतीत) 

१२. प्रशासक, प्रबोधनकार ठाकरे विणकर सहकारी सूतगिरणी मर्या., कर्जत, जि. 
अहमदनगर. (आयुक्त (वस्त्रोद्योग), नागपूर यांचेमार्फत) 

१३. निवडनस्ती ,टेक्स-१(ब) /टेक्स-१ (अ) 


Cc “८७ AD WO 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


